शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-८ च्या 
अधिपत्याखालील १३ सरकारी वकील 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या 


सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. |ंधास मान्यता . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जून, २०२३ 


वाचा:- विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय, दि.१८.४.२०२३ . 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयान्वये विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखाळील १३ सरकारी 
वकील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ५८१ पदांच्या 
सुधारित आकृतीबंधास (४१८ नियमित --१६३ बाह्ययंत्रणेद्वारे) शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयासोबतचे परिशिष्ट-अ मधील कार्यालय क्र. (७ सरकारी वकील कार्यालय, उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद या कार्यालयाच्या अ) नियमित पदांमध्ये अ.क्र.७ येथे “ग्रंथपाल” असे पदनाम 
दर्शविण्यात आलेले आहे, त्याऐवजी “सहायक ग्रंथपाल” असे वाचण्यात यावे. 


३. हे शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०६२११६२४१५३६१२ असा आहे. हे शासन निर्णय 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by RAJESH BAJIRAO GHADGE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTR: 
PARTMENT, 
ed51d101be. 


RAJESH BAJIRAO 
GHADGE 


'1be222757ea3b6d64e 


९438901007 
n=RAJESH BAJIRAO GHADGE 


(रा. बा. घाडगे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
. _ मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई 
षु. सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र, १/२ मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१०. प्रधान सचिव व विधि परामर्शि, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२८१६/प्र.क्र.१९१(भाग-१)/१६/का-८ 


११. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद. 

१५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर/औरंगाबाद 

१६. सहयोगी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा/अपील शाखा/अपिल शाखा(रिट सेल), मुंबई 
१८. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर/ औरंगाबाद 

१९. सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

२०. सरकारी अभियोक्ता, बहन्मुंबई, मुंबई 

२१. मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद 
२२. सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च्‌ न्यायालय, नवी दिल्ली. 

२३. वित्त विभाग/(व्यय-५),(आपुक)(सेवा-९). 

२४. निवडनस्ती/का.८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


